मौजे तळेघर ता. आंबेगांव, जिल्हा पुणे येथील 
ग्रामीण रुग्णालय मुख्य इमारत (टप्पा-२) 
रू.१३५१.१७ लक्ष च्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रश्ञासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/ प्र.क्र.१८१/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ४ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३ 
दिनांक १७.०१.२०१३ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. प्रशामा २०१३/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-३अ 
दिनांक ०३.०७.२०१३ 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे / कक्ष-३ / टे-६ 
/ग्रारुतळेघरटप्पा-२बांधकाम /१८२१-२२/२०, दि.०२.०३.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मौजे तळेघर ता. आंबेगांव जिल्हा पुणे येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास 


बृहत आराखडा संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७.०१.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात आली होती. संदर्भाधीन दिनांक ०३.०७.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये, मौजे तळेघर ता. 


आंबेगांव जिल्हा पुणे येथील ग्रामीण रुग्णालय मुख्य इमारतीच्या बांधकामासाठी रुपये ४५०.०० लक्ष 


इतक्या LIHAT प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता मौजे तळेघर ता. आंबेगांव जिल्हा पुणे 


येथील ग्रामीण रुग्णालय मुख्य इमारत (टप्पा-२) रू.१३५१.१७ लक्ष च्या अंदाजपत्रक व आराखडयास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. सदर ३० 


खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचे अंदाजपत्रक व आराखडे सन २०१९-२० च्या दरसुचीवर 


आधारित असून, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे यांनी तयार केलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/ प्र.क्र.१८१/ आरोग्य-३अ 


आहे. सदर अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, घोडेगाव-१, 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी साक्षांकीत 


केले आहे. सदर अंदाजपत्रक व आराखड्यास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी 


तांत्रीक मान्यता दिलेली आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा 


आयुक्‍ताळयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौजे तळेघर ता. आंबेगांव जिल्हा पुणे येथील ग्रामीण रुग्णालय मुख्य इमारत (टप्पा-२) 


रू.१३५१.१७ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास, सोबत जोडण्यात आलेल्या 


RECAPITULATION SHEET नुसार खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती - 
१) सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करतांना वस्तू व सेवा कर (GST) लागू असेल त्या दराने 
आकारण्यात यावा. 


२) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


३) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/ प्र.क्र.१८१/ आरोग्य-३अ 


५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 


करण्यात याव्यात. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या माळकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून 
घ्यावी. तसेच, उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


२. सदर कामावरील खर्च पुढील लेखाशीर्षामधील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, FEISS 


“८२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 


०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 


११० - रुग्णालये व दवाखाने, 

०४- सार्वजनिक आरोग्य, 

१०४- सामूहिक आरोग्य केंद्र, 

(००) (०१) -मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१) 
५३- मोठी बांधकामे” 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3३०/२०१२३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/ प्र.क्र.१८१/ आरोग्य- २९ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202102021336281517 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
= Digitally signed by Sanjeev 
Sanjeev एकण 
Harishchandra Dhuri, C = 


H ar i 5 h 0 h a IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of 
* Maharashtra, OU = Rural 


al d fa D h U rl Development Department 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती( आरोग्य-३अ), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Name of Work - Construction of Rural Hospital For Public Health Department at Taleghar (22) 
(Phase 2) Tal: Ambegaon Dist: Pune र 


RECAPITULATION SHEET 


i?) 
3 
3 
rd 


Unit Rate Norms Rs 
Per (Sqm/Mtr/Lum 
sum etc) 


Particulars of scope 


Essential Items(Components) 2 Se ea 
a 
Basement 12879929.00 
| [Ground Floor 10800240.00 
oe 


Fuil Gas Pipeline & connection ae 10000.00 


Bio Digester 290862.00 


Rain water harvesting ; 1 592,695.00 
As per Electrical Deptt 


Solar energy system(MoU to be executed) Demans 1,085,885.00 
11,700,000.00 


Furniture For Phase | and Il (Area of ground and Rs 5000 
First Floor(1742.36+597.66=2340.02 Sqm) Per oa 
wd TCs Sub Total (1) | 57,082,391.00 
2 apt Water Supply and Sanitary 5% ona Sub Total (2) 2,170,147.00 


| 
| 


Component Total 
wise 


o 
2 
z 
2 


) 


As per Govt itr. Dtd 
16.03.2019 provision as 
per actual requirement 


As per Separate Estimate 
attached 


=) 


As per Electrical Deptt 
Denard 2,767 ,596.00 
डु As per Electrical Deptt 
iii) | DG set Demand 4,714,464.00 


Fire Fighting arrangement for Total Building Area As per Electrical Deptt 
2948.49 Sqm Demand 


As per Electrical Deptt 
Demand कला ह... 
supply charges etc.) 


4,465,131.00 


जळ वक Sub Total (3)_|__10,776,698.00 
een Ses Ba 


.. {Compound Wall & gate ( 110 Rmt Brick wall,RCC As per Separate 
column,beam) + Retaining wall 100Rmt estimate attached लक डन त 
ii) 


Internal Roads (240 Rmt Concrete Road) As per Separate 
estimate attached 


Lumpsum 


As per Separate 
estimate attached 


iii) |Devolopment of ground 


Parking arrangement 


7 
१ ० ०20. कस ee Sub Total (8) | 12,779,339.00| 


OPTIONAL ITEMS - | | 
i as 


As per Separate 


FY : व र 
i) |Uuder Ground water tank for R/W harvesting Estimate attached 318,522.00 


ait 


१ 


का 
Unit Rate Norms Rs ee | 
SR.NO. Per (Sqm/MtriLut: | Component 4) 


Particulars of scope 
र sum etc) nine a 


Fe Water main storage and pump house , Borewell Lumpsum 500,000.00 ie 
Airconditioning system As per Electrical Deptt 1,440,268.00 | 
3 : द Demand including 
iv) |Add Hospital lift conitingengy and GST 2,996,760.00 
|__| _v) [External Toilet 5 See न्य 


As per Electrical Dept 
Demand including 
contingency and GST 


JAB room, panel room, Area lighting, pumps 
Generator( Street Light, Water cooler, Water pump) 


) 


1,783,489.00 


2,174,120.00 
7,051,200.00 


|_| vil) |LAN, Telephone, CCTV system 
HVAC Modular OT 


= Add For Contenginces 4 


Add For Green Building 5 % on (a) 


Add 12% Gocds and Service Tax on (Civil part) 15,521,739.48 | 
Labour insurance 0.50% o (P) = ae 505,496.00 a a 
v) |Add 10 % for Escalation on (P) are 10,109,911.00 


i) |Add For Consultancy Charges 3 % incl GST : sr 3,032,973.00 _ ae “ 
Sub Total (0) 34,01 =p 


~ | TOTAL COST OF PROJECT (T FC) 
es A+B+C+D 135,116,916.96 


ननक i अ een ey ण क क SERS "न Say Rs Lak Say Rs La khs | 1,354.1 7. 


PLINTH RATE FOR 


i) Building proer cost = 34017.00 /Sqrmn 
ii) Electrical Work = 12835.00 /Sqn 
iti) Water supply = 2342.00 /Sqm 
iv) For (i)+(ii)+(iii) = 49194.00 /Sqm 
v) Total Project Cost= TPC/Area as per (a) [40589681 /Sqm si 105896.81 /Sqm _} 


*No expenditure of govt Involved as will be installed by enterpreneur and reduced eergy bills wil! be paid by user 
departments to thye enterpreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation 


| | | if 


